दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम 
२३ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण 
अधिकारी व अपिलीय अधिकारी नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन आदेश क्र.: इडीडी-२०२३/प्र.क्र.१०/दि.क.-१ 
३१, ३२, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक : २६ जून, २०२३. 


संदर्भ:- दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
शासन आदेशा 
केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ या कलम २३ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग 
कल्याण विभागामधील दिव्यांग व्यक्‍तींच्या तक्रारी स्विकारणे, त्याबाबतच्या नोंदी ठेवणे व सदर तक्रारींचे निवारण 


करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी व अपिलीय अधिकारी म्हणून खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
अधिकाऱ्यांची याव्दारे नेमणूक करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम पद 
ian MAM भा.गायकवाड, अवर सविव, दिव्यांग कल्याण | तक्रार निवारण अधिकारी 
विभाग 
2. श्री.विष्णुदास पुं. घोडके, उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग | अपिलीय अधिकारी 
२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२६१५५३५२०५३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATT. —_igitally signed by VISHNUDAS PUNDLIKRAO 


GHODKE 
Date: 2023.06.26 15:55:20 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव., 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य., 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२., 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२., 
१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२., 


शासन आदेडा क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र.१०/दि.क.-१ 


१३. प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपलोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई- ४०० ०३२., 

१४. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई., 

१५. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे., 

१६. उप सचिव/ अवर सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-२१., 

१७. निवड नस्ती (दि.क.-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


